दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन शासनाच्या विविध 
योजना व उपक्रमावर आधारित विशेष कार्यक्रमांची 
निर्मिती व प्रसारण करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(७)/का.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक - २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचावे :- 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. वृत्तचित्र १८/डी.डी.सह्याद्री विशेष कार्यक्रम/ 
का-७/४८६ दि. १२.०९.२०१८चे पत्र 


प्रस्तावना : 

शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला होण्यासाठी 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत विविध योजनांची प्रसिध्दी करण्यात येते. सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षामध्ये दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन शासनाच्या विविध योजना व उपक्रमावर आधारित विशेष 
कार्यक्रमांची निर्मिती व प्रसारण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला होण्यासाठी 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यात येते. सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षामध्ये दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन शासनाच्या विविध योजना व उपक्रमावर आधारित विशेष 
कार्यक्रमांची निर्मिती व प्रसारण करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. विशेष कार्यक्रमाच्या एका 
भागाची निर्मिती, प्रथम प्रसारण व पुनर्प्रसारणाकरिता येणारा खर्च खालीलप्रमाणे 


अ.क्र. | तपशिल रक्‍कम 
| निर्मिती खर्च रु.१,५०,०००/- 
२ प्रथम व पुनर्प्रसारण खर्च रु.१९,५००/- 


एकूण खर्च | रु.१,६९,५००/- 


१८% GST रु.३०,५१०/- 


एका भागाच्या निर्मिती व प्रसारणाकरिता येणारा एकूण खर्च | रु.२,००,०१०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(७/का.३४ 


उपरोक्त प्रमाणे शासनाच्या योजनांवर आधारित अर्ध्या तासाच्या विशेष कार्यक्रमाच्या एका भागाच्या 
निर्मिती व प्रसारणाकरिता येणारा खर्च रु.२,००,०१०/- इतका आहे. त्यानुसार एकूण ९३ भागांची निर्मिती व 
प्रसारण याकरिता ऑक्टोबर, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत होणाऱ्या रु.१,८६,००,९३०/- (एक कोटी 
Teal लाख नऊशे तीस ) इतक्या रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेची 
अंमलबजावणी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून करण्यात येईल. 
१. वरील प्रयोजनासाठी येणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-माहिती व प्रसिद्धी 
६० इतर, १०१ जाहिरात व दृक प्रसिद्धी (संगणक सांकेतांक २२२० ११७५) (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वषातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर खर्च करतांना शासनाचे 
प्रचलित नियम/आदेडा कार्यपध्दती इ. चा अवलंब करण्यात यावा. 
२.  हाशासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६७/१८/१४४३, दि.०८/१०/२०१८ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७४/व्यय-४ दिनांक १२.१०.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२२१४५५३३९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 

Ramkisan ee 
Narayanrao Musale va es rankanNosanooMasle 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक(माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 

१. मा.विरोधी पक्षनेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

२. सर्व विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

४. महालेखापाल१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क औरंगाबाद/नागपूर, 

१०. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

११. मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 

१२. मा. राज्यमंत्री (सा.प्र.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१४. लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 

१५. नियोजन विभाग/का-१४४३, मंत्रालय, मुंबई 

१६. वित्त विभाग/का-व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती/का-३४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


